नागपूर येथील दोन अतिरिक्‍त मोटार अपघात 
दावा न्यायाधिकरणा तील १२ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमसीटी-१०१७/प्र.क्र.७९/परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १ मार्च, २०१९. 


वाचा : १) शासन अधिसूचना क्र. एमसीटी-०८०५/सीआर-१५४/परि-५, दिनांक १८.११.२००५. 
२) शा. नि., गृह विभाग क्र.एमसीटी-०२०५/२५५/प्र.क्र.४०/परि.-५, दिनांक २३.११.२००५. 
३) शा.नि.क्र. एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.७९/परिवहन-५, दिनांक १२.१०.२०१८. 
४) अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नागपूर 
यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२८/२०१९, दिनांक १७.०१.२०१९ चे पत्र. 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०१९. 


प्रस्तावना : 

वरील संदर्भ क्र.१ येथील शासन अधिसूचनेन्वये नागपूर जिल्ह्यासाठी अतिरिक्‍त दोन मोटार 
अपघात दावा न्यायाधिकरणे दोन वर्षाकरिता स्थापन करण्यात आली आहेत. सदर न्यायाधिकरणांकरिता 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण १२ पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत. संदर्भ क्र.३ 
येथील शासन निर्णयान्वये २ अतिरिक्‍त दोन मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे व १२ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर १२ पदांची मुदतवाढ 
दिनांक २८.०२.२०१९ रोजी संपुष्टात येत असल्याने तसेच संदर्भ क्र. ४ येथील दिनांक १७.०१.२०१९ च्या 
पत्रान्वये अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नागपूर यांनी 
दोन अतिरिक्त न्यायाधिकरणांना व त्यातील एकूण १२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला असल्याने उक्त पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ ते 30.08.2098 पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

नागपूर येथे स्थापन करण्यात आलेल्या दोन अतिरिक्‍त मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे व 
त्याकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या १२ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ ही न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित असलेले दावे त्वरीत 
निकाली काढणे, निकाली काढलेल्या दाव्यांचे माहे फेब्रुवारी,२०१९ व मे,२०१९ व सप्टेंबर,२०१९ अखेरचे 
विवरणपत्र शासनास सादर करणे तसेच डिसेंगर,२०१८ अखेर प्रलंबित असलेल्या दाव्यातील ५० टक्के 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-१०१७/प्र.क्र.७९/परिवहन-५ 


प्रलंबित दावे निकाली काढल्याचे दिसून न आल्यास पुढील मुदतवाढ मिळणार नाही या अटीच्या अधिन 
राहून देण्यात येत आहे. 


अस्थायी पदांचा तपशिल 
पदाचे नांव पद संख्या | पदे निर्माण केलेल्या शासन निर्णयाचा क्र. व 
अ.क्र दिनांक 
शि . | aay २ शा.नि. गृह विभाग क्र.एमसीटी ०२०५/२५५/ 
प्र.क्र.४०/परि-५, दि. २३.११.२००५ 
उच्च श्रेणी लघुलेखक २ वरीलप्रमाणे. 
वरिष्ठ श्रेणी लिपिक २ वरीलप्रमाणे. 
. | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक २ वरीलप्रमाणे. 
५. । हवालदार २ वरीलप्रमाणे. 
६. | शिपाई २ वरीलप्रमाणे. 
एकूण पदे १२ 


या बाबीवरील होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, २०४१, वाहनांवरील कर, (००) ८००, इतर खर्च, 
(००) (०१) मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (२०४१ ०१२५)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०३०११७३३२२४९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Meghana : 
G a u r a V S h j n d e ० Se fadSddf056809 
(मेघना गौरव fate ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


ra, ou=Food Civil Supply and 
Protection Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
29224e30812c4523eedb32c54f5cbc2754818 1 ccf656192b6d73 
08, 


प्रति, 
१. अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण तथा विभाग प्रमुख, मुंबई. 
२. अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा dada न्यायाधीश, नागपूर वी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-१०१७/प्र.क्र.७९/परिवहन-५ 


३. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील साईड), मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

६. वित्त विभाग (व्यय-८/ वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई 

७. गृह विभाग (बीयुडी-१), मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती/ परिवहन-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


